दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, पांढरकवडा, 
ता.केळापू, जि. यवतमाळ या 
कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/२२८/प्र.क्र.७१/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जून, २०२४. 


संदर्भ : नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
१) क्र.का-९/आस्था-७/नइबां/पांढरकवडा/७४/२०२४, दिनांक १६.०२.२०२४ 
2) क्र. का-९/आस्था-७/नइबां/पांढरकवडा/१७०/२०२४, दिनांक २४.०४.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

नोंदणी उपमहानिरीक्षक, अमरावती यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, पांढरकवडा, ता.केळापूर, 
जिल्हा-यवतमाळ या कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी रु. २,८६,४७,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी 
TSS लाख सत्तेचाळीस हजार मात्र) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती नोंदणी 
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये केली आहे. 


०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा यांनी तयार केले असून, 
क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी (Superintending 
Engineer, सा. बां. मंडळ, यवतमाळ ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक 
अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी सहमती 
दर्शवली आहे. 


०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसृचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 

नोंदणी उपमहानिरीक्षक, अमरावती यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, पांढरकवडा, ता.केळापूर, 
जिल्हा-यवतमाळ या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु रु.२,८६,४७,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी 
शहाऐंशी लाख सत्तेचाळीस हजार मात्र) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील अटींच्या अधिन 
राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


() प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुझास््रज्ञ यांचेकडून मंजूर 
करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 
(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(॥ तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
(vi) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र शासनाने विकसीत 


केलेल्या GeM पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शाक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या 
स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२४/२२८/प्र.क्र.७१/म-१ 


() प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० 
जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन 
करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(vil) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने विशेष 
दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील झासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र. 
७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०६१४१२२३२५५५१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATYANARAYAN 


SATYANA RAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 


DN: CN = SATYANARAYAN SHIVPRASAD 
BAJAJ, C = IN, S = Mah htra, O = 

5 H IVP RASAD BAJ AJ GOVERNMENT OF MAHARASTITRA, OU = 
REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Date: 2024.06.14 15:46:56 +05'30' 


(सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
प्रत, 


१) महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

२) महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, अमरावती विभाग, अमरावती. 

8) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१,यवतमाळ (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 

८) निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


क्रमांक : आस्थाप-२०२४/ २२८/प्र.क्र.9१/म-१ | 


सहपत्र-अ शासन निर्णय क्रम | 


-स्सि्क्किकणिणिणाणा------ऱसार्वजनिकपाधकाग विशाग ह 
n 
wane ur veparment = PUDLC wo SS ARKHED AT 
Name of Work: - CONSTRUCTION OF SUB REGISTER OFICE BUILDIG A 
KELAPUR_DIST. YAVATMAL 
ITULATION SHEET 


RECAP 
Unlt rateNorms Rs per 
naa i are (Sqmt/meter/lumpsum etc) Componanty 


PANDHARKAWADA TA. 


| 


| 
~*~ 
e 
= 
| 


a] 


or कलकल ामरमनािन्ड 
$3 fan 8920408,00 
डू 5७ाळ्यान शशक्षण 
i eran 500000.00 
>. 


vA 7 आक, डा 
“ डर /* 


| 


ayaa hAaG02G.00 


TS ROAM nee ppm 50157 


= 


V) Gardening 


z 


C )}OPTIONAL ITEMS 


5 
Cc 
a 
a 
r 
= 
a 
= 
>) 
c 
ट्र 
Qa 
ist) 
ct 
1] 
td 
> 
Ho 
=] 
nn 
vm 
oO 
=> 
a 
2 


x 
ow 
5 
< 
o 
“n 
ot 
> 

oa 


pump house, bore well 

. WATER PURIFIER 

. RO SYSTEM 

. CCTV 

. AB Room ARea lighting pump generator 


Cola 
> 
त 


& 
ड्‌ 
श्र 
& 
2४९ 
cao) 
(2 
— 


1 
ots 
ak 
> 
“$d 
ZS 
ह? अट 
tf 
DW: 
=o 
rae 


ROVISIONS 

i) Contengencies 4% on (P) 
iii) GST 18% on (P) 
iv) Labour Insurancet 1% on (a) 
iv) Work Asset 1% on (a) 


— 


— 


ps 


Stee Ss TOTAL COSTIO 
LINTH AREA RATES FOR 

|) Bldg Proper Cost = 
li)Electrical Work 


iil) Wate Suppl | 2013.00 
iv) For (i)+(il) +(tii = Rs, 47506.79 (Sqn nan 


(v) Toal project Cost= TPC/Area (as per Se elie (as pera) os स्स्स = Rs. 1292884 
49 —— 


पट 
4 
| 
ory 
ri 
#5 


Rau 
नि 
Pa 
घ्य 
Bs) 
ee 


vu 


= 
U 

० 

“ 


= 
u 

a 

wn 


171 
४ es 
SAE oS es Sis Sieh. A a3 
— — 


